मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक 
०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः साजेसू २३१९/प्र.क्र.४१/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

तारीख: २५ मार्च, २०१९ 
शासन परिपत्रक 

मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक 09.09.2098 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त 


(additional 00५5107189) ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट “अ” येथे 
जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही 
२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 

२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
१९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 

३. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, उच्चश्रेणी लघुलेखकांची प्रस्तुत दिनांक ०१.०१.२०१९ 
रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त (additional ०५७078) ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखक 
संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. तसेच 
यासंदर्भात संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील मुद्दयांबाबतची 
माहिती विभागातील अभिलेखानुसार तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह निवेदने या विभागाकडे दिनांक ३०.०४.२०१९ 
पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपज्ञील बरोबर 
असल्याचे गृहित धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात 


दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२६१४५०१९८६०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan क री नकी 
. Maharashtra, OU = General Administration 
B h | m rao G U "विश Ban oie non 14:54:05 +05'30' 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 48-31) 


परिशिष्ट - अ 
मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची 
अ.क्र.। ज्येष्ठता । विभागाचे नांव | श्री/ उच्चश्रेणी मराठी/ | प्रवर्ग | जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा | नियुक्तीचे माध्यम | शिफारस | परीक्षेचे नियमित | ज्येष्ठता दिनांक अभिप्राय 
क्रमांक श्रीमती | लघुलेखकाचे नांव | इंग्रजी दिनांक क्रमांक वर्ष नियुक्‍तीचा/ 
स्थानिक 
पदोन्नतीचा 
दिनांक 
| 9 | 2 3 8 4 ६ | 8 | ८ ९ limes | | a | १ १२ १३ | १४ | १५ 
खंड दिनांक १.१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८ (पदोन्नती) 
| 4] /म खुला १६-०२-१९६१| २८-०२-२०१९ पदोन्नत २९-०५-२०१८ |सेवानिवृत्त सामान्य प्रशासन 
३ मराठी खुला १२-०५-१९६२) ३१-०५-२०२० पदोन्नत २९-०५-२०१८ दि. २९.१२.२०१७ 
मराठी खुला ०१-०६-१९६३| ३१-०५-२०२१ पदोन्नत च्या पत्रान्वये 
4 मराठी | खुला | ०१-०१-१९६४| 39-92-2029] पदीन्नत २९-०५-२०१८ दि.२९.५.२०१८ रोजी 
व मराठी | खुला | ०८-०९-१९६५| ३०-०९-२०२३| Walaa २९-०५-२०१८ निवळ तात्पुरत्या 
9 मराठी | खुला | 40-08-9988] 30-08-2028] Talat २९-०५-२०१८ स्वरुपात पदाजेती 
मराठी | खुला | २३-०३-१९६३| ३१-०३-२०२१| पदीन्नत देण्यात आली आहे. 
= i = त्यामुळे ज्येष्ठता 
९ राठी खुला १८-०७-१९६३| ३१-०७-२०२१ पदौोन्नत २९-०५-२०१८ अनिश्वित आहे: 
|_१०| ० मराठी खुला ०१-०६-१९६०| ३१-०५-२०१८ पदोन्नत २९-०५-२०१८ |सेवानिवृत्त 
| 29] q मराठी इमाव ०२-०१-१९६३| ३१-०१-२०२१ पदोन्नत २९-०५-२०१८ 
१२ मराठी इमाव १७-०७-१९६६| ३१-०७-२०२४ २९-०५-२०१८ 
मराठी | खुला | ३०-११-१९६२| ३०-११-२०२० पदोन्नत २९-०५-२०१८ 
खुला | २१-१२-१९६४| ३१-१२-२०२२ पदोन्नत २९-०५-२०१८ 
मराठी खुला ०८-०३-१९६३| ३१-०३-२०२१ पदोन्नत २९-०५-२०१८ 
मराठी | खुला | १९-०६-१९६३| ३०-०६-२०२१ पदोन्नत २९-०५-२०१८ 
१८ मराठी | खुला | १२-०८-१९६२| ३१-०८-२०२० पदोन्नत २९-०५-२०१८ 
सरळसेवा 
१९ २५५ पवसाका मराठी खुला ०३-०६-१९९७| ३०-०६-२०५५ सरळसेवा 3 २०१७ २९-११-२०१८ २९-११-२०१८ 
२० २५६|विवन्यावि इंग्रजी खुला | ०२-०४-१९९४| ३०-०४-२०५२| सरळसेवा ४ २०१७ | ३०-११-२०१८| २९-११-२०१८ 
२१ २५७|वित्त विभाग मराठी खुला | २३-०५-१९९४| ३१-०५-२०५२| सरळसेवा २९-११-२०१८ 
२२ २५८ |गृह इंग्रजी खुला | १४-०८-१९९६| ३१-०८-२०५४| सरळसेवा 4 २०१७ ११-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
२३ २५९ |वैशिवऔद्रवि मराठी अजा १५-१०-१९९३| ३१-१०-२०५१| सरळसेवा २९-११-२०१८ 
२४ २६०|शाशिवक्रीवि इंग्रजी इमाव | ०१-११-१९९३| 39-90-2049] सरळसेवा ८ २०१७ | ०१-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
२५ २६१|नविवि मराठी 9-04-9823] ३१-०५-२०५१| सरळसेवा २९-११-२०१८ 
२६ २६२|जलसंपदा मराठी अज १३-०४-१९९३| ३०-०४-२०५१| सरळसेवा १७ २०१७ २९-११-२०१८| २९-११-२०१८ 
२७ मराठी २८-०३-१९९७| ३१-०३-२०५५| सरळसेवा २४ २०१७ | ०१-१२-२०१८| ०१-१२-२०१८ 


